दिनांक १० ते १४ मार्च, २०२४ या कालावधीत 
गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२४/प्र.क्र.२९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक ०६.१२.२०२४ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/टेबल टेनिस/२०२३-२४, 
दि.०६.०२.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/१७६, दि.१६.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १० ते १४ मार्च, २०२४ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ०५ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड 
चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,३२,७२५/- (रुपये एक लाख बत्तीस हजार सातठो पंचवीस 
रुपये फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ०६ ते ०८ मार्च, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १० ते १४ मार्च, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०५ मार्च, २०२४ (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०६ ते १४ मार्च, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२४/प्र.क्र.२९/क्रीयुसे-२, 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१६४६०८६५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


}=b52de42797 ba0b88d46 1 5daa9566ad8fa49d50637950208 
576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=Mahi 


H A N J E I be 345A2816550FE595955B31526C8E1A31 863F6F9DC8 
98D91E4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2024.03.05 16:56:07 +05'30' 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १० मार्च ते १४ मार्च, २०२४ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम = | विभाग/ कार्यालय 
१ | श्री. अनिल शंकरराव बंदेल, क्रोडा मार्गदर्शक| क्रोडा ब युबक सेवा संचालनालय, शिबछत्रपतो व्र 
संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे. 
२ | SL मनिष एस. बत्रा, दंत शल्य चिकित्सक । ग्रामिण रुग्णालय, लखाणी, भंडारा. 
३ | डॉ. अशोक कळंबे, प्राध्यापक शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर. 
४ | श्री. नितिन हो. डोळस, नाईव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ | श्री. विजय ने. महाजन, कृषि पर्यवेक्षक तालुका कृषि अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 
६ | श्री. सुहास चंद्रकांत घस्ती, वरीष्ठ लिपीक । जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद ब जलसंधारण विभाग, 
सातारा, जिल्हा- सातारा. 
७ | श्री. आप्पासो जयसिंग शिंदे, राज्यकर सहआयुक्तांचे कार्यालय, वस्तू ब सेबाकर 
राज्यकर निरीक्षक विभाग, कोल्हापूर. 
८ | PART स्नेहल गुलाबराव भोळे, AIS पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ. 
सहाय्यक अभियंता, (स्थापत्य) श्रेणी-2 
९ श्रीमती एकता प्रकाश घाडगे, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
१० | MAT शुभांगी पं. जुनघरे, अधिक्षक अभियंता ब संचालक, पाटबंधारे संशोधन व 
मृद सर्वेक्षण अधिकारी विकास संचालनालय, पुणे. 
११ | श्रीमती अंजली माटोडकर, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, सावर्जानक बांधकाम 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ विभाग, फोर्ट, मुंबई. 
१२ | श्रीमती मिनाक्षी आर. वंजारी, उप अभियंता | सचिव, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतर राज्य नियंत्रण मंडळ, 
नागपूर. 


१३ | श्रोमती शुभांगी प. तुम्मे, कृषी सहायक जिल्हा अधिक्षक कार्यालय, नागपूर. 


१४ | डॉ. ललितकुमार धायगुडे, कक्ष अधिव वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(प्रशिक्षक) 


१५ | श्री. प्रताप सं. माडकर, कक्ष अधिकारी गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(व्यवस्थापक ) 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १० मार्च ते १४ मार्च, २०२४ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील 8 )ो)ो)ो6ईक्‍ऑओऑछक्‍ठढक्‍्__ | रुपये 
र 
२ निव णीसाठी टेबल आणणे, मांडणे व त्यासाठी टेम्पो खर्च (हमालीस 


चाचणोस उपस्थित प्रतिनिधी व पंच यांच्याकरिता चहा/ अल्पोपहारावरील खरचं. 
साठी टेबल टेनिस चेडू. (8 Box x Rs.325/-) 
(Stag T.T. Ball 3 Star) 


१ 8 दिवस प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या चहा व 
अल्पोपहारावरील खर्च.) (रु.१०० खेळाडू १५५३) 
र 
बल टेनिस चेडू. (Stag T.T. Ball 3 Star) (८ बॉक्स x रु. ३२५/- 
२ टेबल टेनिस बॅट रु. ५०००/- प्रमाणे. 
२ स्पर्धे 


a a 


LO 


(11.0. ee 0 eee 


१३ ब्लॅक पॅन्थर सपोटर रु. ३५०/- प्रमाणे. 
किरकोळ खच. 
व oe पातशे पंचवीस फक्त 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १० मार्च ते १४ मार्च, २०२४ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ५ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 
१ । श्री. राजेंद्र पोपटराव आंधळे, पविभागीय अधिकारी, महसूल विभाग, पारनेर भाग, 
अव्बल कारकून अहमदनगर. 
२ | श्री. सुहास चंद्रकांत घस्ती, जिल्हा संधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
वरीष्ठ लिपीक सातारा. 
३ | श्री. युवराज मनोहर सोरेगांवकर, कक्ष अधिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ | श्री. अनिल शंकरराव बंदेल, HIST मार्गदर्शव क्रोडा ब युवक सेवा संचालनालय, शिवछत्रपती त्र 
संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे. 
५ | श्री. गिरीश रघुनाथ भामरे, विभागीय लेखापाल |। मेकॅनिकल स्टोअर डिव्हिजनखू यांत्रिको भवन, दापोडी, 
पुणे. 
६ | श्री. बिशाल कृष्णात पाटील, कर सहायक बस्तू ब सेबा कर भवन, कोल्हापूर. 
७ | डॉ. अशोक बळिरामली कळंबे, प्राध्यापक शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर. 
८ | डॉ. मनिष एस. बत्रा, दंत शल्य चिकित्सक ग्रामिण रुग्णालय, लखाणी, भंडारा. 
९ | श्री. नितिन हो. डोळस, नाईव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१० | श्री. आप्पासो जयसिंग शिंदे, राज्यकर निरीक्षक । राज्यकर सहआयुक्‍्तांचे कार्यालय, वस्तू ब सेबाकर 
विभाग, कोल्हापूर. 
१९१ श्री. विजय ने. महाजन, कृषि पर्यवेक्षक तालुका कृषि अधिकारी, अकोला. 
१२ | श्री. विजय सुदाम महाजन, मोटार वाहन निरिक्षक | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी, चिंचवड, पुणे. 
१३ | श्री. प्रशांत सुधाकर सावंत, वरीष्ठ लेखापाल अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पू), मुंबई. 
१४ | श्री. अजय गुजराथी, सहाय्यक निबंधक, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पालघर. मच्छिम 
सहकारी संस्था पालघर. संघाची इमारत, माहिम रोड (प), पालघर. 
१५ | St. प्रशांत चंद्रकांत जाधव, कनिष्ठ लिपिक अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे. 
१६ | श्रो. प्रताप सं. माडकर, कक्ष अधिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ | कु. माधुरी अशोक साबळे, कनिष्ठ सहायक गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय, 
बाळापूर, जिल्हा अकोला. 
१८ | श्रीमती वर्षा संतोष तावरे, अधोक्षव पार्बजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई विभाग, 
मुंबई, सास्मीरा रोड, वरळी, मुंबई. 
१९ | श्रीमती अंजली माटोडकर, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ | मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, फोर्ट, मुंबई. 
२० | श्रीमती प्रभा उंबरे, महसूल सहायक पील कार्यालय, धाराशिव, ता.जि. धाराशिव. 
२१ | कुमारी स्नेहल गुलाबराव भाळे, बेबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ. 
सहाय्यक अभियंता, (स्थापत्य) श्रेणी-२ 
२२ | श्रीमती एकता प्रकाश घाडगे, महसूल वब बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
२३ । श्रोमती शुभांगी पं. जुनघरे, अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास 
मृद सर्वेक्षण अधिकारी संचालनालय, पुणे. 
२४ | श्रीमती राधिका गुप्ता, सहा. अभियंता श्रेणी-२ । अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन ब विकास 


संचालनालय, पुणे. 


२५ । श्रीमती मिनाक्षी आर. वंजारी, उप अभियंता सचिव, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतर राज्य मंडळ, नागपूर. 

२६ | श्रीमती चित्रा डी. मेश्रे, स्वीय सहायक वेदर्भ विकास मंडळ (महसूल), आयुक्‍त कार्यालय, 
नागपूर. 

२७ । श्रोमती शुभांगी प. तुम्मे, कृषी सहायक जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी कार्यालय, नागपूर. 


SUNIL SURYAKANT 
HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


